हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगांव तालुक्यातील 
अवर्गीकृत रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१०६ /नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २० जुले, २०१९. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र, 
जा.क्र.मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/९०२, दि.१२/०२/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये हिंगोळी जिल्ह्यातील सेनगांव तालुक्यातील अवर्गीकृत रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, हिंगोली यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून समाविष्ट करणेबाबत मागणी 
केलेली आहे. 


सदर रस्त्यावरील गावे ही मुख्य रस्त्यास जोडली जात असल्याने तसेच जिल्हा परिषद, 
हिंगोळी यांचा ठराव विचारात घेता, सदर सस्ते ग्रामीण मार्ग समाविष्ट करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, हिंगोली यांचा ठराव विचारात घेऊन हिंगोली जिल्ह्यातील खालील रस्ते ग्रामीण 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१०६ /नियोजन-२ 


दर्जोन्नत 

अ.क्र. । प्रस्तावित रस्त्याचे नांवे | साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
एकूण लांबी | नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी) 


7 जोडरस्ता पानकन्हेरगाव | ०/०० ते ५/०० | ५.०० कि.मी. भीण मार्ग-१०८ 
शिंदेवाडी ते तालुका 
सिमेपर्यंत रस्ता. 


2: जोडरस्ता पानकन्हेरगाव ते | ०/०० ते ७/०० | ७.००कि.मी. | AMAT मार्ग-१०९ 
म्हाळशी 
३. प्रजिमा २८ वर शेगाव ते ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-११० 
हाराळ तालुका सिमेपर्यंत 
रस्ता. 

४. इजिमा २५ वर खैरखेडा ते । ०/००ते ३/०० ।३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१११ 
घोनसर तालुका सिमेपर्यंत. 
षु. जोडरस्ता पानकन्हेरगाव ते | ०/०० ते ५/०० | ५.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-११२ 
वाढोणा . 


६. जोडरस्ता ते वाढोणा ते । ०/०० ते ५/०० | ५.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-११२ 


कहाकर खु. 
७. ।जोडरस्ता जयपुर ते उटी ।०/००ते ८/०० | ८.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-११४ 
ब्रम्हचारी 
८. ।जोडरस्ता जयपुर ते | ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-११५ 
केलसुला. 
९. । प्रजिमा २६ वर बेलतुरा ते | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-११६ 
चिंचांबा तालुका सिमेपर्यंत 
एकूण ४२.०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील हिंगोल जिल्ह्यातील ग्रामीण 
मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४२.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१९१४.४००--४२.०००) 
म्हणजेच १९५६.४०० कि. मी. इतकी होईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१०६ /नियोजन-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२२१२२६५४६५१८ असा आहे. हा Aa 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
p fa S h a al t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5 
£8c505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao 


Vinayakrao Patil = 


Date: 2019.07.22 12:36:18 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४ जिल्हाधिकारी, हिंगोली. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद हिंगोली. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, हिंगोली. 

) 
) 
) 


७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


